राज्यातील सर्व शाळांमध्ये संविधान दिनाच्या 
निमित्ताने दिनांक २३ ते २६ नोव्हेंबर 2029 या 
कालावधीमध्ये “माझे संविधान,माझा अभिमान” 
उपक्रम राबविणे बाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१६४ /एसडी- ४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०२१ 


संदर्भ: १. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३३६/एस.डी-४ दि.२४ नोव्हेंबर,२०१६. 
२.शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.११/एस.डी-४ दि.२१ जानेवारी,२०२०. 


प्रस्तावना 


संविधान हे कोणत्याही देशाच्या बांधणीचा पाया असतो. असंख्य भाषा, जाती ,पंथ,धर्म असणाऱ्या 
वैविध्यपूर्ण भारतासारख्या देशाला एकता,न्याय ,समता आणि बंधुता या मूल्यांच्या आधारावर सर्वांना जोडणारे 
असे भारतीय संविधान आहे. भारताचे एक सार्वभौम,समाजवादी,धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा 
आणि सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना 
यांचे स्वांतत्र्य,दर्जाची व संधीची समानता प्राप्त करून देणारे भारतीय संविधान दि.२६ नोव्हेंबर,१९४९ रोजी 
देशाला अर्पण करण्यात आले. 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राष्ट्राला प्रदान केलेल्या भारतीय संविधानातील मौलिक 
तत्त्वे, मूळभूत अधिकार आणि कर्तव्ये स्वतंत्र भारताच्या नागरिकांना संस्कारेत करणारी आहेत. 
संविधानातील मूलतत्त्वे शालेय विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबविणे आणि त्यांना जागरूक नागरिक बनविणे 
याकरिता संविधानाची माहिती,संविधानातीळ मूळलतत्वांचा प्रसार व प्रचार होणे आवश्‍यक आहे. विद्यार्थ्यांना 
शाळेय जीवनापासूनच संविधानाचा परिपूर्ण परिचय होणे आणि जबाबदार नागरिक होण्यासाठी 
संविधानातील मूलतत्वांविषयी जाणीवजागृती होणे अशा विविध उद्देशांनी राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या 
सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी संविधान दिनानिमित्त 
विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक 

भारतीय राज्यघटनेतील मुलतत्वांची व्याप्ती आणि सर्व समावेशकता सर्व विद्यार्थ्यांना समजावी 
तसेच घटनेतील मूलतत्त्वे विद्यार्थ्याच्या मनावर कोरळी जावीत यासाठी संविधानाचा परिपूर्ण परिचय 
विद्यार्थ्यांना होणे आवश्‍यक आहे.भारतीय संविधान दिनाच्या निमित्ताने भारतीय संविधानाविषयी 
जाणीवजागृती आणि भारतीय संविधानातील मूलतत्त्वांचा विद्यार्थ्यांनी जबाबदार, सुजाण आणि सुसंस्कृत 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१६४ /एसडी- ४ 


नागरिक होण्यासाठी आपल्या जीवनात अंगिकार करून त्याद्वारे संविधानाचा योग्य सन्मान करण्याकरिता 
शासनाने दिनांक २३ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर, २०२१ या कालावधीत “माझे संविधान,माझा अभिमान” उपक्रम 
राबविण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. 

राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी 
आणि शिक्षकांसाठी विविध शौक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. या कालावधीमध्ये शाळेय स्तरावर 
निबंध लेखन,काव्य लेखन, चित्रकला स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा,घोषवाक्ये,पोस्टर निर्मिती इ. stam विविध 
उपक्रमांचे ऑनलाईन/ऑफलाईन स्वरुपात आयोजन करण्यात यावे. यामध्ये शाळा, विद्यार्थी, पालक, 
लोकप्रतिनिधी, विविध क्षेत्रातील मान्यवर व समाज यांचा सक्रीय सहभाग घेण्यात यावा. तसेच या 
कालावधीत शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये संविधान feafeast सकाळी १० वाजता एकाच वेळी 
भारतीय संविधानातील उद्देशिकेचे वाचन करण्यात यावे. शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक तसेच पालकांना 
संविधानाची माहिती व्हावी यासाठी संविधानावर आधारित प्रश्नमंजुषा, संविधानिक मूल्ये आणि त्यांचा शालेय 
अभ्यासक्रमात समावेश,संविधान आणि शिक्षण इ. विषयावर परिसंवाद,तज्ज्ञांची प्रबोधनपर व्याख्याने यांचे 
आयोजन करण्यात यावे. 
“माझे संविधान,माझा अभिमान” उपक्रम अंतर्गत खालील शौक्षणिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. 


अ.क्र. ' इयत्ता कार्यक्रमाचे विषय तपशील 
नाव 


| gad १. वक्तृत्व १. भारतीय संविधान | वक्‍्तृत्व- 
तिसरी ते 
gue 
पाचवी =| 3. चित्रकला 


२. रांगोळी २. माझ्या शाळेतील । दिलेल्या कोणत्याही विषयावर भाषण 
संविधान दिवस करून त्याचा ०३ मिनिटांचा व्हिडिओ 
करून समाजमाध्यमांवर अपलोड करणे. 


रांगोळी / चित्रकला 


दिलेल्या कोणत्याही विषयावर चित्र किंवा 
रांगोळी काढून चित्राचा किंवा रांगोळीचा 
फोटो काठून समाजमाध्यमांवर अपळोड 


करणे. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१६४ /एसडी- ४ 


Soa १. निबंध १. संविधान यात्रा निबंधळलेखन- 
सहावी ते लेखन /संविधान निर्मितीचा 
दिलेल्या कोणत्याही विषयावर ए- ४ 
आठवी वक्तृत्व प्रवास eee pene 
२. वक्तृत्व आकाराच्या कागदावर १००० शाब्दांपर्यंत 
ता eal) भारतीय निबंध लिहून त्याचा फोटो 
३. घोषवाक्ये । 
राज्यघटनेचे समाजमाध्यमांवर अपळोड करणे. 
४. स्वरचित । शिल्पकार 
वक्‍्तृत्व- 
काव्यलेखन ता भ्र 
३. भारतीय संविधान 
eee दिलेल्या कोणत्याही विषयावर भाषण 
११% आणि लोकशाही करून त्याचा ०३ मिनिटांचा व्हिडिओ 
एर ७) 
निर्मिती ती 
करून समाजमाध्यमांवर अपलोड करणे. 
घोषवाक्ये आणि स्वरचित काव्यलेखन 
ए- ४ आकाराच्या कागदावर स्वरचित 
कविता किंवा घोषवाक्ये लिहून त्याचा 
फोटो समाजमाध्यमांवर अपळोड करणे. 
पोस्टर निर्मिती 
दिलेल्या कोणत्याही विषयावर ए-४ 
आकाराच्या कागदावर पोस्टर काढून 
त्याचा फोटो समाजमाध्यमांवर अपलोड 
करणे. 
इयत्ता ।१. निबंध १. भारतीय निबंध लेखन आणि वक्तृत्व 
नववी ते लेखन संविधानिक मूल्ये 
रि दिलेल्या कोणत्याही विषयावर ए- ४ 
बारावी वक्तृत्व भारत देशापुढील Seat शत 
२. वक्तृत्व २. भारत देशापुढील । आकाराच्या कागदावर निबंध लिहून 
क सद्यस्थितीतील  ।त्याचा फोटो आणि वक्‍्तृत्वसाठी ०३ 
३. पोस्टर आव्हाने आणि Piste न 
निर्मिती ae मिनिटांचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर 
निर्मिती भारतीय संविधान लोड करणे 
अपलोड ० 
३. सार्वभौमत्व पोस्टर निर्मिती 
संविधानाचे, दिलेल्या कोणत्याही विषयावर ए-४ 
जनहित सर्वांचे 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१६४ /एसडी- ४ 


४. भारत देशाचा आकाराच्या कागदावर पोस्टर काढून 
सन्मान,माझे त्याचा फोटो समाजमाध्यमांवर अपलोड 
भारतीय संविधान । करणे. 

¥ शिक्षक १.फलक . भारतीय संविधान | फलक लेखन आणि डिजिटल पोस्टर 
(प्राथमिक | लेखन pene त त निर्मिती 
5 2. भारतीय संविधान 
उच्च 
aie २.डिजिटल आणि शिक्षण दिलेल्या कोणत्याही विषयावर wag 
माध्यमिक 
पोस्टर निर्मिती eee लेखन करून त्याचा फोटो 
शिक्षक) ३. भारतीय न a 
ल गला er समाजमाध्यमांवर अपळोड करणे किंवा 
संविधानातील | 
गत, डिजिटळ पोस्टर समाजमाध्यमांवर 
अपलोड करणे. 
कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या. 

४. भारतीय संविधान, 
माझे विद्यार्थी 
आणि माझी 
भूमिका 


उपरोक्त प्रमाणे विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी कार्यक्रमांचे आयोजन करून आपल्या उपक्रमाचा / 
कार्यक्रमाचा २ ते ३ मिनिटांपर्यंतचा सुस्पष्ट व्हिडीओ,फोटो व इतर साहित्य समाजमाध्यमांवर (फेसबुक, 
द्विटर,इंस्टाग्राम) #Constitutionday2021, #Constitutionweek2021, #MyConstitutionMyPride या 
HASHTAG (फीचा वापर करून आपल्या व्हिडीओ,फोटो व इतर साहित्याची पोस्ट अपळोड करण्यात 
यावी. त्याचप्रमाणे ज्या भागात शाळा बंद आहेत, त्या भागातील विद्यार्थ्यांनी सुद्धा ऑनलाईन माध्यमातुन 
सहभागी व्हावे. सदर कार्यक्रमांतर्गत समाजमाध्यमांवर अपलोड करण्यात आलेल्या पोस्टच्या नोंदी 
करण्यासाठी ऑनलाईन लिक आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठीच्या सविस्तर सुचना संचालक, राज्य 
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र,पुणे यांचेमार्फत निर्गमित करण्यात येतील. 


सदर कार्यक्रमांचे आयोजन करत असताना कोविड-१९ च्या प्रदुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य 
शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१६४ /एसडी- ४ 


सदरचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेले असून त्याचा सांकेतांक २०२१११२२१६५९०३८९२१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAJ E N D RA वय signed by RAJENDRA SHANKARRAO 


DN: CN = RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR, C = 


IN, S = Maharashtra, O = Gi of 
SHANKARRAO PAWAR Maharashtra, OU SCHOOL EDUCATION & 
SPORT DEPARTMENT 
Date: 2021.11.22 17:04:07 +05'30' 


(राजेंद्र पवार ) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.मंत्री area शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 
२) मा.राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 
३) मा.अपर मुख्य सचिव,शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
४) आयुक्‍त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
५) राज्य प्रकल्प संचालक,महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद,मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र,पुणे 
७) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),शिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
८) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) ,शिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
९) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
१० अध्यक्ष/सचिव,सी.बी.एस.ई., 
११) अध्यक्ष/सचिव,आय.सी.एस.ई. 
) 
) 


१२) अध्यक्ष/सचिव,आय.बी. , 

१३) प्राचार्य,जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण विकास संस्था (सवी), 

१४ शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर), जिल्हा परिषद (सर्व) /सर्व शिक्षण निरीक्षक 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका, 

१५) प्रशासन अधिकारी (महानगरपालिका/नगरपालिक]) (सवी, 

१६) निवड नस्ती (कार्या.एस.डी.४) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


